राज्यातील पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या 
मार्गदर्शकांना रोख पारितोषिक देऊन 
गौरविण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण १७१८/प्र.क्र.१७७/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २८ जानेवारी, २०१९. 


वाचा: 


१. शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो २०१२ /प्र.क्र १५८/क्रीयुसे-२; 
दि.०५.०२.२०१४. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : राक्रीधो २०१८ /प्र.क्र १०३/क्रीयुसे-२; 
दि.११.१०.२०१८. 
३. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आं.स्पर्धा/रोख बक्षिस/ 
नि.वि.प्रस्ताव/२०१८-१९/का-६/५०६०; दि.१९.११.२०१८. 
प्रस्तावना- 
संदर्भाधीन क्र.१ व २ च्या शासन निर्णयान्वये ऑलिपिक,राष्ट्रकूळ व आशियाई स्पर्धामधील पदक 
विजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिके देवून गौरविण्याची योजना कार्यन्वित आहे. यानुषंगाने रोख पारितोषिक 
मिळण्याबाबत आंतर राष्ट्रीय पदक प्राप्त खेळाडूंनी केलेले अर्ज संचालनालयाने संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये 
शासनास सादर केले आहे. सदर खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शक यांना रोख पारितोषिक देऊन गौरविण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
आंतर राष्ट्रीय स्तरावर पदक प्राप्त खेळाडू व त्यांच्या मार्गदर्शकांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेली 
रक्‍कम रोख पारितोषिक म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 
अ.क्र. | खेळाडूचे नाव | खेळ प्रकार स्पर्धा = पारितोषिक रक्‍कम 
eae (रूपये लाखात) 
पदक 
खेळाडू | मार्गदर्शक 


१. श्री. प्रतिक | नेमबाजी १३ वी एशियन 
छगणराव बोरसे. चॅम्पीयनशिप, 
२०१५ कुवेत 
(ज्युनि. 

qo मि. रायफल | रौप्य 
(सांघिक) पदक 
८ वी एशियन 
एरगन 
चॅम्पीयनशिप, 


२.०० नाही 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१८ /प्र.क्र १७७/क्रीयुसे -२ 


अ.क्र. । खेळाडूचे नाव | खेळ प्रकार स्पर्धा me पारितोषिक रक्‍कम 
पक (रूपये लाखात) 
पदक 
खेळाडू | मार्गदर्शक 
२०१५ नवि दिल्ली 
(ज्युनि) 
१० मि. रायफल | रौप्य 
reife aa 2.00 नाही 
(सांघिक) पदक 
qo मि. रायफल | रौप्य वाला at 
(वैयक्तिक) पदक न 
२. ।कु.नेहा रविद्र रग्बी एशियन 
परदेशी चॅम्पीयनशिप, रौप्य 
५.०० १.२५ 
(वरिष्ठ) २०१५, | पदक 
चेन्नई 
एशियन 
चॅम्पीयनशिप, कास्य 
३.०० ०.७५ 
(वरिष्ठ) २०१६, | पदक 
चेन्नई 
३. श्री. वाहबीज बोमन | रग्बी एशियन 
भरूचा, चॅम्पीयनशिप, रौप्य 
५.०० १.२५ 
(वरिष्ठ) २०१५, | पदक 
चेन्नई 
एशियन 
चॅम्पीयनशिप, कास्य 
3.00 ०.७५ 
(वरिष्ठ) २०१६, | पदक 
चेन्नई 
४. कु.ललिता बाबर = | अंथलेटिक्स २१ वी एशियन 
अँथलेटिक्स सुवर्ण व ides 
चॅम्पीयनशिप, पदक न म; 
२०१५ 
4. PRAT अनिलमाने | कुस्ती ज्युनि.आशियाई 
अजिंक्यपद कुस्ती । कास्य 
fo .00 ०.२५ 
स्पर्धा, २०१७, | पदक 
तैवान 
६ । श्री.नरसिंग पचंम कुस्ती des चॅम्पीयनशिप, | कास्य | १०.०० २.५० 
यादव, लास वेगास- | पदक 
अमेरिका, २०१५ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१८ /प्र.क्र १७७/क्रीयुसे -२ 


अ.क्र. । खेळाडूचे नाव | खेळ प्रकार स्पर्धा me पारितोषिक रक्‍कम 
पक (रूपये लाखात) 
पदक 
खेळाडू | मार्गदर्शक 
७ | श्री.सिध्दांत त कॉमनवेल्थ युथ 
जगदिश बांठिया लॉनटेनिस | चॅम्पियनझिप,२०१ 
9, 
इंडोनेशिया 
मिक्‍स डबल सुवर्ण ३.०० ०.७५ 
पदक 
मेन्स सिंगल कास्य हशी 00 ०.२५ 
पदक 
एकूण (रुपये त्रेपन्न लाख बासष्ट हजार पाचशे फक्त) == a 
रु.५३.६२५ लक्ष 


उपरोक्त नुसार एकूण रु. ५३.६२५ लक्ष (रुपये त्रेपन्न लाख बासष्ट हजार पाचशे फक्त) इतकी रक्‍कम 
आयुक्त, क्रिडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे 
३. उपरोक्त बाबीकरीता होणारा खर्च "मागणी क्रमांक ई-३,२२०४- क्रीडा व युवक सेवा १०४ क्रीडा व 
खेळ (०९) खेळाडूंना शिष्यवृत्त्या व पुरस्कार (०९)(०६) ऑलिम्पिक, राष्ट्रकुल व आशियाई स्पर्धामधील पदक 
विजेत्यांना रोख पारितोषिक देणे (२२०४ ५३२१-५० इतर खर्च” या लेखाशीर्षाखालील अर्थसंकल्पित 
तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचे अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहेत त्याच 
प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 
४. वित्तविभागाच्या संदर्भाधिन दि.०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील सूचनानूसार उपरोक्‍त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आंहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.सं. क्र. २७/व्यय-५ ; दि.०७.०१.२०१९ अन्वये मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२९११११५६१६२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Rajendra की 


and Sports Department, postal 


2.5.4.20=679184b8! 


Shankarrao Pawar 2५५३० 
(राजेद्र पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण १७१८ /प्र.क्र १७७/क्रीयुसे -२ 


२) मा. मंत्री (शाळेय शिक्षण व क्रीडा ) यांचे खाजगी सचिव. 

3) मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक. 

४) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 

६) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
) 
) 
) 


७) महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
९) सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत) 
qo) ad जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 
११ लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( संचालनालयामार्फत) 
१२) वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 
१३) निवडनस्ती, क्रीयुसे-२ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


